RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक २३ ] 


गुरुवार , डिसेंबर १२, २०१ ९ / अग्रहायण २१, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


प्रादेशिक संचालक नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त कोकण विभाग 

नवी मुंबई यांचेकडून 


कोकण भवन , 


आदेश 


क्रमांक साशा/ का -३ / नपा-२/ प्र.क्र . १२ / २०१ ९. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ९( २ ) 
मधील तरतुदीनुसार सन २०११ ची जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेऊन ठाणे जिल्ह्यातील कुळगाव , बदलापूर 

नगरपरिषदेसाठी 
द्यावयाची सदस्य संख्या ४७ निश्चित करण्यात आली आहे. 


एकूण निवडून 


त्याचप्रमाणे नागरीकांचा मागासवर्ग व राखून ठेवावयाची स्री सदस्य संख्या आरक्षणासह तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती राखून 
ठेवावयाची एकूण संख्या सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्या निश्चित करताना नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये कोणताही भाग वगळलेला नाही किंवा 
हद्दीबाहेरील कोणताही भाग समाविष्ट केलेला नाही . 


या आदेशाप्रमाणे कुळगाव, बदलापूर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 


नवी मुंबई , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ . 


शिवाजी दौंड , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन , 

कोकण विभाग. 


( १ ) 


भाग एक - अ ( को.वि.पु).- ३०-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004. EDITOR :DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


